RQ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) रुपांतरण 
करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करण्यासाठी गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीस मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/कौशल्य-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ:-१) कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.१६ मार्च,२०२०. 
2) ores विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.०१ ऑक्टोबर, २०२०. 
३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.२९ ऑक्टोबर, २०२०. 
४ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२, दि.१० डिसेंबर,२०२० 


प्रस्तावना : 


विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये +2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे (HSC Vocational) रुपांतरण करावयाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करण्यासाठी मा. श्री. विक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्स शासनास दोन महिन्याच्या कालावधीत अहवाल 
सादर करण्यात यावा, असे निदेशित करण्यात आले होते. तदनंतर समितीच्या विनंतीनुसार सदर 
समितीस वेळोवेळी संदर्भ क्र.२,३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भ wy येथीळ शासन निर्णयान्वये सदर समितीस दि.३१ जानेवारी,२०२१ पर्यंत 
अहवाल सादर करण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि समितीने दि.३१ मार्च,२०२१ 
अखेर पर्यंत अहवाल सादर करण्याकरीता मुदतवाढ देण्याची विनंती केली असल्याने समितीस 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे. 


शासन निर्णय : 

+2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (180 Vocational) रुपांतरण 
करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी मा. श्री. विक्रम 
काळे, वि.प.स. यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीस अहवाल सादर करण्यास 
दि.३१ मार्च,२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२ 


२. समितीची कार्यकक्षा व अन्य तरतूदी उपरोक्त संदर्भ येथील शासन निर्णयांमध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे लागू राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१२१७०९३१५२०३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dr Suvarna कली 


postalCode=400032, st=! री 
2,5.4.20=cdf8435b1411 448b2db4109f laa98eda 
th Kharat 


Siddharth Kharat 272ee2cgcens 
(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२ मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव 

५. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

६. मा.श्री.विक्रम काळे, वि.प.स. तथा समिती अध्यक्ष. 

७. समितीतील सर्व सदस्य 

८. मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ Rag सहायक 

११. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ Ray सहायक 

१२. सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ Ray सहायक 

१३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१५. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

१८. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 

२०. निवडनस्ती - कौशल्य-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


